राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व आयोगाच्या 
अधिनस्त परिक्रमा खंडपीठ तसेच, जिल्हा ग्राहक 
तक्रार निवारण मंच यां कार्यालयाकरिता पायाभूत सोयी 
सुविधा पुरविण्यासाठी निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय, क्र. पूरवणी-२०१७/प्र.क्र.१९८/ग्रासं-४ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ सप्टेंबर, २०१८. 


१) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे sear जनहित याचिका १५६/२०११ बाबत 
दि. ५/५/२०१७ चे आदेश. 

२) शासन निर्णय, क्र. पुरबणी-२०१७/प्र.क्र.११०/ग्रा.सं.-४ दि. ७/१०/२०१७ 

३) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/महा/लेखा/कक्ष- 
१३/२०१८/६६३६, दि. २६ जून, २०१८ 


प्रस्तावना:- 


राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व आयोगाच्या अधिनस्त परिक्रमा खंडपीठ तसेच, जिल्हा 
ग्राहक तक्रार निवारण मंच या कार्यालयांकरिता पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखळ जनहित याचिका (जनहित याचिका क्र. १५६/२०११ प्रकरणी मा. 
न्यायालयाने दि. ५/५/२०१७ रोजी आदेशा दिले आहे. त्यानुसार मा. न्यायालयाच्या संदर्भ क्र. १ च्या 
आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने राज्य आयोग व त्याच्या अधिनस्त परिक्रमा खंडपीठ 
तसेच, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच या कार्यालयांकरिता पायाभूत सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी रु. 
२,५२,७५,०००/- इतक्या निधीच्या प्रस्तावापैकी रु.१,२५,००,०००/- च्या (७०%) रु. ८७,५०,०००/- 
इतका निधी संदर्भ क्र. २ अन्वये राज्य आयोगास वितरित करण्यात आला होता. सदर निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर उर्वरित (३०%) निधी राज्य आयोगास वितरित करावयाचे होते. 
परंतु, ते प्रशासकीय कारणास्तव वितरित करणे शक्‍य झाले नाही. आता राज्य आयोगाने पायाभूत 
सोयीसुविधासाठी मूळ प्रस्तावाच्या एकुण रु.२,५२,७५,०००/- निधीच्या यापुर्वी संदर्भ क्र. २ अन्वये 
वितरित केलेल्या निधीपैकी उर्वरित रु.१,७२,६६,०१७/- इतका निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव राज्य 
आयोगाने संदर्भ क्र. ३ अन्वये शासनास सादर केला होता. त्यानुसार विधीमंडाळाच्या (पावसाळी) 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरवणी-२०१७/प्र.क्र.१९८/ग्रासं-४ 


अधिवेशन जुळे, २०१८ मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे वरील निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव वित्त 
विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव मंजूर करुन, 
वित्त विभागाने एकूण रु. १,७२,६६,०१७/- इतक्या पुरवणी मागणीच्या (७०%) रु.१,२०,८६,२००/- 
इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. यास्तव, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व 
आयोगाच्या अधिनस्त परिक्रमा खंडपीठ तसेच, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच या कार्यालयांसाठी 
पायाभूत सोयी सुविधांवरील खर्च करण्यासाठी मंजूर पुरवणी मागणीच्या (90%) रु. १,२०,८६,०००/- 
इतका निधी राज्य आयोगास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व आयोगाच्या अधिनस्त परिक्रमा खंडपीठ तसेच, जिल्हा 
ग्राहक तक्रार निवारण मंच या कार्यालयांकरिता पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखळ जनहित याचिका (जनहित याचिका क्र. १५६/२०११ प्रकरणी मा. 
न्यायालयाने दि. ५/५/२०१७ रोजी आदेशा दिले आहे. त्यानुसार राज्य आयोग व आयोगाच्या अधिनस्त 
परिक्रमा खंडपीठ तसेच, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच कार्यालयाकरिता पायाभूत सोयी-सुविधा 
पुरविण्यासाठी ₹.१,७२,६६,०१७/- या मंजूर पुरवणी मागणीच्या रकक्‍्कमेपैकी (७०%) रु. 
१,२०,८६,०००/- इतका निधी वितरित करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. राज्य 
आयोगाने सदर निधीचा विनियोग तातडीच्या बाबीवर करावा. तसेच, राज्य आयोगास याद्वारे वितरित 
निधीचा विनियोग वरील बाबीवर केल्यानंतर व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास प्राप्त 
झाल्यानंतरच उर्वरित (३०%) रु.५१,८०,०१७/- इतका निधी वितरित करण्यात येईल. 


वरील बाबीवर होणारा खर्च, मागणी क्र.एम-२ प्रधान लेखाशीर्ष-२४०८-अन्न,साठवण व 
वखार,उप प्रधानशीर्ष-०१-अन्न,गौणशीर्ष-१०१-प्रापण व पुरवठा, गटशीर्ष-०४-ग्राहक संरक्षण 
अधिनियम-१९८६ अन्वये राज्य परिषद, राज्य आयोग आणि जिल्हा मंच स्थापन करणे याअंतर्गत 
(08)(09) मुंबई शहर २४०८०२५१ (अनिवार्य) या योजनेखाली-१३-कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टाखाली 
पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 


उक्त शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६८/अर्थ-१६, दि.१४.०८.१८ 
अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरवणी-२०१७/प्र.क्र.१९८/ग्रासं-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२११७०२४८४९०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


and C.P, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c9bb69da44e8b03c93d1a880163547bbb47 


Raju Kalluji धणी“ 
Narpande = Seow 
(राजू क.नरपांडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत : 


) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) 
) मा.मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
) मा.राज्यमंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
) मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ट स्वीय सहायक, 

) अ.मु.स.(वित्त) विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
) 

) 

) 

) 


प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,यांचे स्वीय सहायक 
सह सचिव, वित्त विभाग/अर्थ-१६. 

सह सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१०)वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
११) प्रबंधक(प्रशासन), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

92) महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

) महाळेखापाल- (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई द्वारा) वित्तीय सलछ़ागार व उपसचिव( 

) 

) 

) 


१५) सर्व प्रबंधक, परिक्रमा खंडपीठ/ जिल्हा मंच 
१६) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१७) निवडनस्ती (ग्रासं-४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


